दिनांक १३.७.२०१९ रोजी मुंबई शहरामध्ये sitter हाऊस, 
झवेरी बाजार व कबूतरखाना या तीन ठिकाणी झालेल्या 
बॉम्बस्फोट प्रकरणी दाखल गुन्ह्यांमधून उद्भवणा-या 
खटल्यांमध्ये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड.श्री. उज्वल निकम यांना व्यावसायिक 
फी संजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०१२/प्र.क्र. ३४/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : ६ मार्च, २०१२. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१२/ए.एस.२३/डी चौदा, 
दिनांक १.२.२०१९२ 


शासन निर्णय :- दिनांक १३.७.२०११ रोजी मुंबई शहरामध्ये ऑपेरा हाऊस, झवेरी बाजार व 
कबूतरखाना, दादर या तीन ठिकाणी घडलेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस 
ठाणे गु.नों.क्र. २८/२०११ (डॉ. डी.बी.मार्ग पो.ठा.गु.नों.क्र.१७७/२०११), दहशतवाद विरोधी पथक 
पोलीस ठाणे गु.नों.क्र. 29/2093 (एल.टी.मार्ग पो.ठा.गु.नो.क्र.१८१/२०११) व दहशतवाद विरोधी पथक 
पोलीस ठाणे गु.नो.क्र. 3०/२०११ (शिवाजी पार्क पो.ठा.गु.नो.क्र.२१६/२०११) मधून अतिरिक्त मुख्य 
महानगर दंडाधिकारी, २ रे न्यायालय, माझथांव, मुंबई व सत्र न्यायालय, मुंबई येथे दाखल होणा-या 
प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री.उज्वल निकम यांची विधी व न्याय 
विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १.२.२०१२ च्या अधिसूचनेन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी काम पहाण्यासाठी त्यांना खालीलप्रमाणे फी मंजूर 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. | 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फो - रुं. २५,०००/- 


ब) विचार विनिमय मय फौ (प्रतितास) - रु. (9,000 /- 
( कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/-) 
क) हॉटेल लॉजिंग व बोर्डीग प्रतिदिन - रु. 3,५००/- 


= परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 


दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-यांकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.उज्वल निकम यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


3. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०१, 
गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक सेवा 
या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा 


8. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सीआर-९७/१२/व्यय-७, दिनांक 


१३.२.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


धी सदर शासन मिर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०३०६५५०१८३१८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


és 
SM Dee 


( वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी. गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


Ula, 
> उपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद farrell पथक, नागपाडा, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुजेथता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १. ag 
* अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
* मिवासी लेखा परीक्षा अधिकारी. मुंबई. 
७ : यीव न्याय विभाग (का-१८). मंत्रालय, मंचर, 
* dee विभाग (व्यय ७), tity, मंवर्ट 
1s त्री. उज्वल निकम, ८८ रामडास a Pad बॉरस्टर निकम वाक, HAT, 
* नयर नस्ती (याल ९०) 


li ht 4 : “de oat a” 


